तळेरे लघु पाटबंधारे प्रकल्प, 
ता.कणकवली, जिससिंधुदूर्ग हया 
प्रकल्पास द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. लपायो -२०२१/(प्र. क्र.२८३)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०२२ 


१) शासन निर्णय जलसंपदा विभाग, क्र. लपायो /१४९४/(५२८/९४)/खारभूमी, दि: १८.०३.१९९६. 

२) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचा निर्णय क्र. कोंपाविम/तां.३/ २५८९, दि. २१.१०.२००५ 

३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्र. कोंपाविम/तां.३/तळेरे सु.प्र.मा./(धा.क्र.०१/२०) 
/३९५२/सन २०२१, दि. १४.१२.२०२१ 

४) वित्त विभागाचे पत्र क्र.व्यअस-२०२२/ प्र.क्र.१११/ अर्थ-२, दि.०४ ऑक्टोंबर, २०२२ 


प्रस्तावना:- 
तळेरे ल.पा. प्रकल्प हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कणकवली तालुक्यातील तळेरे (वाघाची वाडी ) गावाजवळ 


देवगड खोऱ्यातील स्थानिक नाल्यावर बांधण्यात येत आहे. Tae लघु पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत मौजे तळेरे( वाघाची 
वाडी) ता. कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग येथे स्थानिक नाल्यावर ४.३६७ दलघमी क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. 
सदर प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत "उर्वरीत महाराष्ट्र" या Vesicle आहे. प्रकल्पाद्वारे सिंधुदुर्ग 


जिल्हयामधील कणकवली व वैभववाडी तालुक्‍यातील २६५ हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजित आहे. 


सदर प्रकल्पास संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि. १८/०३/१९९६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रादेशिक दरसूची सन 
१९९५-९६ नुसार रु. ४.६८ कोटी रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तद्नंतर सदर 
प्रकल्पास संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि. २१/१०/२००५ च्या कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निर्णयान्वये 
प्रादेशिक दरसूची सन २००३-०४ नुसार रु.१२.४४ कोटी रकमेस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आली आहे. सदर प्रकल्पाच्या सन २०१८-१९ च्या दरसुचीवर आधारीत रु. ३८.८६ कोटी किंमतीच्या व्दितिय सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावाबाबत, राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती.-२ (811/0-॥) च्या दि. २२/०१/२०२१ रोजी 
झालेल्या ४९ व्या बैठकीत छाननी अहवालातील १ ते २७मुद्दे विचारात घेण्याच्या अधीन राहून, समितीकडून शिफारस 


करण्यात आली आहे. 


हा प्रस्ताव व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि. १९ सप्टेंबर,२०२२ च्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. व्यय अग्रक्रम 
समितीने सद्य:स्थिती, दरसूचीतीलळ बदल, नवीन भूसंपादन कायदा, भूसंपादन खर्चात झालेली वाढ, 
संकल्पचित्रातील फेरबदल, गौण खनिज शुल्काच्या दरात झालेली सुधारणा इत्यादी किंमतवाढीची कारणमिमांसा 


यांचा सखोल परामर्श घेऊन तळेरे लघु पाटंबधारे प्रकल्प, ता.कणकवली, जि. सिंधुदूर्ग या प्रकल्पास जलसंपदा 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो -२०२१/(प्र. क्र.२८३)/खारभूमी 


विभाग दरसूची २०१८-१९ वर आधारित रु.३८.८६ कोटी किंमतीस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यास 


मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरून शासन पुढील आदेश निर्गमित करीत आहे. 


शासन निर्णय :- 


तळेरे लघु पाटंबधारे प्रकल्प, ता.कणकवली, जि. सिंधुदूर्ग या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग दरसूची 


२०१८-१९ वर आधारित रु. ३८.८६ कोटी ( अक्षरी रुपये अडतीस कोटी व शाहाऐंशी लक्ष फक्त ) किंमतीस [प्रत्यक्ष 


कामासाठी रु. ३५.३६ कोटी व अनुषंगीक खर्च ३.५० कोटी] खालील अटींच्या अधीन राहून द्वितीय सुधारीत 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. प्रकल्पाचा उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये 


सोबत जोडला आहे. 


१) 


2) 


& 


< 


~~ 


दु 


८४) 
nan 


S 


सदर प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावामध्ये अंतर्भुत किंमतीस तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन 
घ्यावी. 

“A लघु पाटंबधारे प्रकल्प, ता.कणकवली, जि. सिंधुदूर्ग ” या प्रकल्पाची द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयांस व क्षेत्रीय 
अनियमितता झाली असल्यास SAT अनियमिततेस सहमती असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही तसेच प्रकरणाची 
तपासणी त्यावेळच्या क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 
प्रकल्पाच्या पाणीवापरास "महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५" मधील कलम १६(४) नुसार 
आवश्‍यक असलेली राज्य जल परिषदेची मान्यता घेण्यात यावी. 
प्रकल्पांतर्गत प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येवून पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरीता 
जास्तीत जास्त लाभ होईल अशा प्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन त्यानुसार कामे / निविदा 
प्रक्रिया करावी. 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना प्रचलीत शासन निर्णय, नियम, ७७७ तत्वे, वित्तीय मर्यादा, विहित निविदा 
कार्यपध्दती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने 
दिलेल्या निदेझांचे व त्रूटींची पूर्तता करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयांची राहील. 
सदर प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या कालावधीमध्ये जर काही आर्थिक व कार्यपद्धतीत अनियमितता झाल्या असतील, 
कोणतीही नियमबाह्य कार्यवाही करण्यात आली असेल अथवा ज्यामुळे आर्थिक घोटाळा निर्माण होण्याची शक्‍यता 
असेल अशा कोणत्याही बाबींना वित्त विभागाने सहमती दिली आहे असे म्हणता येणार नाही व अशी कोणतीही 
सहमती/मान्यता वित्त विभागाने प्रस्तुत प्रकल्पाबाबत दिलेली नाही. 
राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या मुद्दा क्र. २७ (१८) नुसार निविदेवर निर्माण झालेल्या अधिक्यास व 


दायित्वास सक्षम स्तरावर मान्यता घेण्याबाबत महामंडळाने कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो -२०२१/(प्र. क्र.२८३)/खारभूमी 
८) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील मुद्द्यांची पुर्तता झाल्याची महामंडळाने खातरजमा 
करावी. 
९) बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीबाबत (PDN) आवड्यक त्या सर्व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्याबाबत 
महामंडळाने कार्यवाही करावी. 
qo) सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा 
अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन 
नियमानुसार करण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील. 
११) संपूर्ण प्रकल्प हा द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावा. 
या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशीर्ष "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
८००-इतर खर्च (१), सर्वसाधारण लघु पाटबंधारे प्रकल्प (१) " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या (कार्यासन १४३४) अनौपचारिक 
संदर्भ क्र. १३४/२०२२ , दिनांक १६/०६/२०२२ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या (कार्यासन व्यय-१२) अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२२५/२०२२, दिनांक ३०/०६/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच दिनांक १९.०९.२०२२ रोजी झालेल्या 
व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
या प्रकल्पास प्रदान करण्यात आलेली द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय 
मान्यता नोंदवहीत २४५ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१२१३१६४६४३८५२७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KUDAL या याया 
(सुषमा कुडल) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

सहपत्र :- परिशिष्ट "अ" व “ब” 

प्रत, 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, याचे सचिवमुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई 

४. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो -२०२१/(प्र. क्र.२८३)/खारभूमी 


७. महालेखापाल (लेखा परिक्ष), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

८. वित्त विभाग (व्यय- १२), मंत्रालय, मुंबई -३२. 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१०. जिल्हाधिकारी, सिंधुदूर्ग 

११. कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

१२. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई 

१४. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. उप सचिव Fae), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१६. अधिक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, ओरोस सिंधुदूर्गनगरी. 
१७. अर्थ शाखा -१ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१८. खारभूमी कार्यासन, (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो -२०२१/(प्र. क्र.२८३)/खारभूमी 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र. HUTA -२०२१/(प्र. क्र.२८३)/खारभूमी, दिनांक: 93 डिसेंबर,२०२२ चे परिशिष्ट) 


तळेरे लघु पाटंबधारे प्रकल्प, ता.कणकवली, जि. सिंधुदूर्ग द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता उपशिर्षनिहाय तरतूदी 


द्वितीय सुप्रमा नुसार तरतुद (दरसूची सन २०१८-१९) रू. कोटी 


र 
३. सी - मुख्य धरण र 
8. 
| 
| 
| 
१. [अ प्राथमिक 
२ [बीर Gaia 
३. डी- विमोचक 
४. एफआरणएचटी वर्क्स 


प 
‘a 


एच-निकासी 

७. के-इमारत 

८. एल मातीकामे 

बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली 
१०. | एम-वृक्षलळागवड 

११. । ओ-संकीर्ण 

१२. | पी-देखभाल 

१३. | आर-सस्ते 

एकूण (ब) 

एकूण कामे (अब) 


we) 


Le 
Le 
=m 
fae 
[ea 
ee! 
8. 
am 
es 
२, | 
1. १ 
ve 


क) अनुषंगीक खर्च 


एकूण (अ--ब--क) 


Digitally signed by SUSHMA RAJEEV KUDAL 
SUSHMA णा यय 
RAJEEV KUDAL fesources oteartwent 


Date: 2022.12.13 16:55:01 +05'30" 


(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो -२०२१/(प्र. क्र.२८३)/खारभूमी 


परिशिष्ट-ब 


(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र. HUTA -२०२१/(प्र. क्र.२८३)/खारभूमी, दिनांक: 93 डिसेंबर,२०२२ चे परिशिष्ट) 


तळेरे लघु पाटंबधारे प्रकल्प, ता.कणकवळली, जि. सिंधुदूर्ग योजनेची ठळक वैशिष्टे 


a . | aot प्रकल्पाची रिंचन क्षमता २६५ हेक्‍टर 

२. | प्रकल्पाचा पाणीसाठा ४.३६७ द.ल.घ.मी 

३. | लाभव्यय गुणोत्तर १.१५ (मापदंड १ पेक्षा अधिक) प्रकल्प मापदंडात बसतो. 

४. | आर्थिक परतावा दर १०.११% (मापदंड १२% पेक्षा अधिक) प्रकल्प मापदंडात बसत 
नाही. 

५. | पाणीसाठा किमत रू. ८८,९७८/- प्रति सघमी (प्रचलित मापदंड रू १,७६,७२०/- 
पेक्षा कमी) प्रकल्प मापदंडात बसतो. 


Digitally signed by SUSHMA RAJEEV 
KUDAL 


SUSHMA DN: CN = SUSHMA RAJEEV KUDAL, C = 
RAJEEV KUDALL cematanasitaa usWaten 
RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2022.12.13 16:55:21 +05'30" 


(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


